कै.बी.जी.छाया उपजिल्हा रुग्णालयातील 
कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना सार्वजनिक 
आरोग्य विभागात सामावून घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनंप-२०१७/प्र.क्र.३६१/आ -3 अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत १० वा मजला 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
दिनांक: १८ सप्टेबर,२०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय,नगर विकास विभाग क्रमांक:-एमयुपी-२०१६/प्र.क्र.३०९/नवि-१९,दि.१७ 
नोव्हेबर,२०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य क्र.अनंप-२०११/प्र.क्र.१२९/आ-३ अ,दि.२१ 
मे,२०१८ 


प्रस्तावना :- 

अंबरनाथ नगर परिषदेचे कै.बी.जी.छाया रुग्णालय सार्वजनिक आरोग्य विभागास हस्तातंरीत 
करण्याचा निर्णय मा.मंत्री मंडळाच्या दिनांक ११.१०.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला 
होता त्यास अनुसरुन उपरोक्त दिनांक १७.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सदरहू रुग्णालयातील 
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील रुग्णालयात समावेशन करण्यास 
आणि वैद्यकीयेत्तर (Non-Medical Staff ) कर्मचाऱ्यांना नगर परिषदेच्या सेवेत समाविष्ठ होण्याचा 
विकल्प देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्‍त 
दिनांक २१.५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये कै.बी.जी.छाया उपजिल्हा रुग्णालय अंबरनाथ करीता 
नियमित २३ पदे, काल्पनिक कुठाल पदे २१ आणि काल्पनिक spares पदे ४ अशी एकूण ४८ पदांच्या 
पदनिर्मितीसाठी मान्यता दिली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयात 
समावेशन करण्याबाबत विकल्प दिलेल्या, अधिकारी/कर्मचारी यांना समकक्ष रिक्‍त पदावर सामावून 
घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

नगर विकास विभागाच्या उपरोक्त दिनांक १७.११.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
कै.बी.जी.छाया रुग्णालयातील एकूण १७ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य 
विभागात समावेशन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 
यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयात समावेशन करण्याबाबत विकल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः अनंप-२०१७/प्र.क्र.३६१/आ-३ अ 


दिलेला आहे. तथापि सदर रुग्णालयातील १७ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांपैकी श्री.दिलीपसिंग सांळुके क्ष- 
किरण तत्रंज्ञ हे शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करीत नसल्याने श्री.साळुंके यांना अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या सेवेत 
ठेवण्यात यावे उर्वरीत १६ अधिकारी/कर्मचारी यांना खालील" तक्ता -अ" मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रुग्णालयामध्ये त्यांच्या सेवा 
प्रवेश नियमानुसार समकक्ष रिक्‍त पदावर दि.१.८.२०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सामावून घेण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


तक्‍ता-अ 
अ. | अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम श्रेणी 
क्र (रुपये) 
1 डॉ.आझा रामेश्वर रायबोळे  । वैद्यकीय अधिकारी एस-२० 
५६१००-१७७५०० 
२ | डा.सुनिल शामराव घाटकर । वैद्यकीय अधिकारी एस-२० 
५६१००-१(७७७५०० 
३ | डा.शुभांगी separ बडेकर वैद्यकीय अधिकारी एस-२० 
५६१००-१७७५०० 
४ | श्रीम.ज्योती श्रीरंग पंडीत अधिपरिचारीका एस-१३ 
३५४००-११२४०० 
५ | श्रीम.उत्तरा राजेश मिसाळ । अधिपरिचारीका एस-१३ 
२३५४००-११२४०० 
६ । श्रीम.नंदा प्रकाठा गायकवाड | अधिपरिचारीका एस-१३ 
२३५४००-११२४०० 
७ | सौ.सुनिता पांडूरंग शिनगारे | अधिपरिचारीका एस-१३ 
२३५४००-११२४०० 
८ | सौ.जयश्री जगदीश अबनावे । अधिपरिचारीका एस-१३ 
२३५४००-११२४०० 
९ | HRT जयदिप साटम अधिपरिचारीका एस-१३ 
२३५४००-११२४०० 
ae ० | सौ.अदिती अभय पन्हाळे प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ एस-१३ 
३५४००-११२४०० 
गि सौ.प्रिया मिलिंद चोपडे औषध निर्माण अधिकारी । एस-१० 
२९२००-९२३०० 
१२ | श्री. विजय इगनाथ जगताप | शास्त्रक्रियागृह परिचर एस-५ 
१८०००-५६९०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनंप-२०१७/प्र.क्र.३६१/आ-३ अ 


१३ | श्रीम.सुर्वणा संतोष संखे ए.एन.एम एस-८ 
(सहा.परिचारीका प्रसाविका) | २५५००-८११०० 

१४ | श्रीम, शामळ रमाकांत | ए.एन.एम एस-८ 
वेटकोळी (सहा.परिचारीका प्रसाविका) । २५५००-८११०० 

१५ | श्रीम. संध्या राजेंद्रकुमार ए.एन.एम एस-८ 
मिश्रा (सहा.परिचारीका प्रसाविका) । २५५००-८११०० 

१६ | श्रीम. अर्चना अरुण वगद ए.एन.एम एस-८ 
(सहा.परिचारीका प्रसाविका) | २५५००-८११०० 


१) उपरोक्त दिनांकापासून समावेशित कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार भविष्य 
निर्वाह निधी, गट विमा योजना, व्यवसाय कर, आयकर व इतर वजाती करण्यात येईल. 

2 समावेशीत कर्मचारीवृंदानी जात वैधता प्रमाणपत्र, मराठी/हिंदी भाषा परिक्षा 
एम.एस.सी.आय.टी. चे प्रमाणपत्र टंकलेखनाची अर्हता याबाबींची पूर्तता १ वर्षाच्या आत करण्याच्या 
अटीवर त्यांचे समावेशन करण्यात यावे. 

३) ज्या कर्मचारीवृंदाना या पूर्वीपासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवानिवृत्ती) नियम १९८१ लागू 
आहेत त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांच्या सेवा, सेवानिवृती वेतन व अन्य सेवा विषयक 
लाभाकरीता गणण्यात यावी. 

४) सदर कर्मचाऱ्यांपैकी दि.१ नोव्हेबर,२००५ व त्यानंतर नियुक्‍त झालेल्या कर्मचारीवृंदाना 
अंशकालीन सेवा निवृती वेतन योजना लागू करण्यात यावी. 

५) गट-अ गट-ब गट-क मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे अंबरनाथ 
नगरपरिषद यांनी महालेखापाल, मुंबई यांचेकडे शिल्लकेसह हस्तातंरीत करण्यात यावेत. 

६) शासनाच्या प्रचलीत नियमानुसार गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे 
कार्यालयीन प्रमुख म्हणजेच वैद्यकीय अधिक्षक यांचेकडे महानगरपालिका अंबरनाथ यांनी अंतिम 
शिल्लकेसह वर्ग करावेत. 

0) सदरील समावेशित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्या त्या संवर्गात शासन aera 
दि.१.८.२०१८ दिनांकापासून शून्य ज्येष्ठतेवर समाविष्ट करण्यात याव्यात. 

८) समावेशित कर्मचारीवृंदाना यापूर्वीचा सेवा कालावधी हा शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार 
रजा, आश्वासित प्रगती योजना व अन्य लाभाकरीता अनुज्ञेय समजण्यात यावा. 

९) ज्या अधिकार्‍्यांचे/कर्मचाऱयांचे समावेशन करावयाचे आहे त्यांच्या नियुक्त्या विहित मार्गाने 
जाहीरात देऊन, परिक्षा घेवून/निवड समितीमार्फत निवड झालेल्या असाव्यात. 

qo) उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी शासनाच्या बदलीबाबतच्या प्रचलित नियमानुसार बदलीस 
पात्र राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनंप-२०१७/प्र.क्र.३६१/आ-३ अ 


२. उपरोक्त दि. २१.५.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार आणि सदर झासन निर्णयानुसार जे 
अधिकारी/कर्मचारी त्या त्या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित केलेली शौक्षणिक अर्हता अनुभव इ. 
बाबींची पूर्तता करतील त्यांच्या समावेशानासंबंधीचे नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्याबाबत कार्यवाही करावी व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. यापैकी 
गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीबाबतचे आदेश शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात यावे. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी “तक्‍्ता- 
अ” मधील अधिकारी/कर्मचारी यांना अन्यत्र उपलब्ध असलेल्या रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती देण्याबाबत 
तात्काळ कार्यवाही करावी. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६४/आपुक, दि. २९.७.२०१९ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर प्रस्तावावरील खर्च "मागणी क्र.आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा-विषमचिकित्सा, ११०-७- पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना (राज्य 
योजनातंर्गत योजना) (०६) (०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यपनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
(२२१० ०२२६) या लेखाशिर्षाखाळील सन 2098-2020 या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधी मधून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१६१८५९०७३६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p fa d | M postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c94 


703436c07cda664672d20607766dc59d34 
5b, 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V e 9fa2e5835af2 15c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.09.18 19:33:58 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ठाणे. 
५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवन, मुंबई 


oc av AD Oo 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनंप-२०१७/प्र.क्र.३६१/आ-३ अ 


६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई 
८ 

x 


. सहसंचालक आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन )पुणे 
. उपसंचालक आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ ठाणे 
१०. जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे 
११. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ठाणे 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 
१३. मुख्यधिकारी, नगर परिषद अंबरनाथ, 
१४. वित्त विभाग (व्य्य-१३/विनिमय/वि.सु-१/आ.पु.क) मंत्रालय, मुंबई 
१५. नगर विकास विभाग (नवि-१९) मंत्रालय, मुंबई 
१६. सर्व सह सचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवड नस्ती (आरोग्य ३3) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


